औरंगाबाद अंतर्गत लघु पाटबंधारे विभागातील नियत 
आस्थायी व रुपांतरीत आस्थायी आस्थापनेवरील 
पदांना दिनांक ०१.०३.२०२३ ते दिनांक ३१.०८.२०२३ 
पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मुवाढ - २०२३/प्र.क्र.(१८४/२०२३)/लपा 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २५ एप्रिळ, २०२३. 


पहावे : १) वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 

दिनांक ०८.०२.२०२३. 

२) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर यांचे पत्र 
जा.क्र.लाक्षेविप्रा/ आ-२/मु.वाढ/१३६०/सन-२०२३, दिनांक २१.०३.२०२३. 

३) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर यांचे पत्र 
जा.क्र.लाक्षेविप्रा/ आस्था-२/मुदतवाढ/१३६२/सन-२०२३, २१.०३.२०२३. 

४) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, ळाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर यांचे पत्र 
जा.क्र.लाक्षेविप्रा/ आस्था-२/मु.वाढ/१३५९/सन-२०२३, दिनांक २१.०३.२०२३. 

५) शासन निर्णय क्रमांक FATS - २०२२/प्र.क्र.८१/२०२२)/लपा,दिनांक ११.१०.२०२२ 


प्रस्तावना:- 

संदर्भ क्र.०१ चे वित्त विभागाचे शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 
आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण 
करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही अशा अस्तित्वात 
असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२३ ते दि. ३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे 
अधिकार देण्यात आळे आहेत. 


शासन निर्णय: 

लपा कार्यासनाच्या अखत्यारितील संदर्भ क्र.०२,०३ व ०४ अन्वये प्रस्तावित केल्यानुसार 
अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण,अहमदनगर यांचे अधिपत्याखालील (१) 
कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग,नाशिक व त्या अंतर्गत दोन उपविभागीय कार्यालयातील 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण ७० पदे व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ०० पदे आहेत. (२) 
कार्यकारी अभियंता, नांदुर मधमेश्वर प्रकल्प विभाग,नाशिक अंतर्गत पुल उपविभाग,नाशिक या 
उपविभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण१८ पदे व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ०७ पदे आहेत. (३) कार्यकारी अभियंता,लघु पाटबंधारे विभाग क्र.२ संगमनेर व त्या 
अंतर्गत असलेल्या ४ उपविभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण१०६ पदे व 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ०५ पदे आहेत. या कार्यालयातील नियत आस्थायी व रुपांतरीत 
आस्थायी आस्थापनेवरील पदांना (सोबतच्या परिशिष्ट-अ व ब प्रमाणे) दिनांक ०१.०३.२०२३ ते दिनांक 
३१.०८.२०२३ पर्यंत खालील अटींच्या अधीन राहून मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


१) रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे सदर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चाळू राहतील. 

२) उपरोक्त पदे विभागाने प्रस्तावित केळेल्या काळावधीत कार्यरत असतील. 

3) मुदतवाढ मंजूरी द्यावयाची नियत अस्थायी पदे विहित आकृतीबंधातील असावीत व ही पदे सहा 
महिन्याहून अधिक कालावधीसाठी रिक्‍त/व्यपगत झाळेळी नसतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS - २०२३/प्र.क्र.(१८४/२०२३)/लपा 


४) लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक यांचे कार्यालयाने उपलब्ध करुन दिलेल्या प्रस्तावामधील 
पदांची संख्या/पदामधील घट/पदामधील वाढ/सेवानिवृत्ती इ.माहिती अंतिम /अचूक आहे असे गृहित 
धरुन त्यांचे मागणीनुसार पदांना मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

५)या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह विनाविलंब सादर करण्यात 
यावा. 


Qa शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आलेल्या पदांपैकी नियत आस्थायी आस्थापनेवरील होणारा 
पदांचा खर्च " मागणी क्र. आय - ५ मुख्य लेखाशीर्ष ४७०१, मोठे व मध्यम पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली 
खर्च, (८०) सर्वसाधारण, (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना कर्जे, (०४) विविध पाटबंधारे 
विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंडादान, (वेतन) (०४) (०५) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास 
महामंडळास भाग भांडवली अंठादान, (अनिवार्य) (४७०१ आय-२०४)" 

रुपांतरीत आस्थायी आस्थापनेवरील होणारा पदांचा खर्च " मागणी क्र. आय - ५ मुख्य लेखाशीर्ष ४७०२, 
लहान पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, (८०) सर्वसाधारण, (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमांतीळ गुंतवणूका (००) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर क्षेत्रातील गुंतवणूका (००) (०४) गोदावरी 
मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान, (लहान पाटबंधारे) (मराठवाडा 
विभाग) कार्यक्रम (४७०२ ४९९२)" 

२) नियत आस्थायी आस्थापनेवरील होणारा पदांचा खर्च " मागणी क्र. आय - ५ मुख्य लेखाशीर्ष ४७०१, 
मोठे व मध्यम पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च, (८०) सर्वसाधारण, (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
SUH गुंतवणूका, (०४) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान, (वेतन) 
(०४) (०५) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळांस भाग भांडवली अंशदान, (अनिवार्य) (४७०१ 
आय २०४)" 

रुपांतरीत आस्थायी आस्थापनेवरील होणारा पदांचा खर्च " मागणी क्र. आय - ५ मुख्य लेखाशीर्ष ४७०१, 
मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, (योजनांतर्गत) (८०) सर्वसाधारण (१९०) सार्वजनिक 
क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना कर्जे (०२)(विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली 
अंशदान)(०२) (०५) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (४७०१ 
एच ८९९) " 

3) नियत आस्थायी आस्थापनेवरील होणारा पदांचा खर्च " मागणी क्र. आय - ५ मुख्य लेखाशीर्ष ४७०१, 
मोठे व मध्यम पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च, (Co) सर्वसाधारण, (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमांतील गुंतवणूका, (०४) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान, (वेतन) 
(०४) (०५) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळांस भाग भांडवली अंशदान, (अनिवार्य) (४७०१ 
आय २०४)" 

रुपांतरीत आस्थायी आस्थापनेवरील होणारा पदांचा खर्च " मागणी क्र. आय - ५ मुख्य लेखाशीर्ष ४७०१, 
मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणूका 
(०२) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान (०२) (०५) गोदावरी मराठवाडा 
पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (उर्वरित महाराष्ट्र) (कार्यक्रम) (४७०१ एच ८९९) " 
या लेखाज्रीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्यामधील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि - २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि. ०८.०२.२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित 
करण्यांत येत आहे. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS - २०२३/प्र.क्र.(१८४/२०२३)/लपा 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०४२५१८४३२९२६२७ असा आहे. 
हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by REKHA AJIT BHAWAR 
REKHA AJIT ess et 
B H AWA R DEPARTMENT 


Date: 2023.04.25 18:48:56 +05'30' 


(रेखा अ.भवार) 
कक्ष अधिकारी, जलसंपदा विभाग 
सहपत्र : वरीलप्रमाणे 


प्रत, 

१) महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 

२) महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा), मुंबई / नागपूर. 

३) कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ,औरंगाबाद. 
४) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक. 

५) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर. 
६) कार्यकारी अभियंता, नाशिक पाटबंधारे विभाग, नाशिक . 

७) कार्यकारी अभियंता, नांदूर मधमेश्वर प्रकल्प विभाग,नाशिक. 

८) कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग क्र.२ संगमनेर. 

९) कार्यासन आ (पुर्नरचना), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
१०) कार्यासन वित्त विभाग (व्यय-१२) HATHA, मुंबई-४०० ०३२. 

११) कार्यासन वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-२), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१२) कार्यासन (लपा), संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ - २०२३/प्र.क्र.(१८४/२०२३)/लपा 


शासन निर्णय : क्रमांक मुवाढ -२०२३/प्र.क्र. (१८४/२०२३)/लपा, 


जलसंपदा विभाग,मंत्रालय मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:-२५.०४.२०२३ चे सहपत्र 


परिशिष्ट -अ 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 


विभागाचे / उपविभागाचे नांव 


पद 


लघु पाटबंधारे विभाग क्र.२ संगमनेर 


१ कार्यकारी अभियंता 


२ उप अभियंता 


3) कनिष्ठ अभियंता , शाखा अभियंता 


५) विभागीय लेखापाल 


६) वरिष्ठ लिपिक 


) 
) 
) 
४) प्रथम लिपिक 
) 
) 
) 


७ कनिष्ठ लिपिक 


८) आरेखक 


९) सहायक आरेखक 


१०) भांडारपाल 


११) सहायक भांडारपाल 


१२) वाहन चालक 


१३) लघु टंकलेखक 


44) संगणक 


१६) नाईक 


१७ शिपाई 


) 
) 
) 
) 
१४ टंकलेखक 
) 
) 
) 
) 


१८) चौकीदार 


एकूण 


३४ पदे 


१.१ 


लघु पाटबंधारे उप विभाग,अकोले 


१) उप अभियंता 


2) कनिष्ठ अभियंता/झाखा अभियंता 


3) स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


~ 


4) कनिष्ठ लिपिक 


६) अनुरेखक 


) 
) 
) 
४ वरिष्ठ लिपिक 
) 
) 
) 


७ टंकलेखक 


८) वाहन चालक 


९) शिपाई 


१०) चौकीदार 


=O: A) Oo oO =: A) =O: oe oe ae) 


एकूण 


१.२ 


लघु पाटबंधारे सर्वेक्षण उप विभाग, 
संगमनेर 


१) उप अभियंता 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ - २०२३/प्र.क्र.(१८४/२०२३)/लपा 


८) वाहन चालक 


९) शिपाई 


१०) चौकीदार 


-0|। 4 जै. oO} oO] A] oO] दाट 9८ 


एकूण 


pe) 
ios 


१.३ 


लघु पाटबंधारे उप विभाग,संगमनेर 


१) उप अभियंता 


2) कनिष्ठ अभियंता/हाखा अभियंता 


3) स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


४ वरिष्ठ लिपिक 


Cc 


६) अनुरेखक 


) 
) 
) 
4) कनिष्ठ लिपिक 
) 
) 


७ टंकलेखक 


८) वाहन चालक 


९) शिपाई 


१०) चौकीदार 


oO} A] 0 oOo}; o}] *# तक |... & me) 


एकूण 


re) 
(९ 


4.8 


लघु पाटबंधारे उप विभाग लोणी 


१) उप अभियंता 


2) कनिष्ठ अभियंता/हाखा अभियंता 


3) स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


४ वरिष्ठ लिपिक 


Cc 


६) अनुरेखक 


) 
) 
) 
५) कनिष्ठ लिपिक 
) 
) 


७ टंकलेखक 


८) वाहन चालक 


९) शिपाई 


१०) चौकीदार 


-0०| A] 0 oO}; oOo] 4] -0 cc] oC] .-७ 


एकूण 


न्न 
ios 


एकूण - ३४--१८--१८--१८--१८ = 40K 


नांदुर मधमेश्वर प्रकल्प विभाग 


पुल उप विभाग, नाशिक 


१) सहायक अभियंता (श्रेणी-१)/उप विभागीय 


अभियंता 


2) सहायक अभियंता (श्रेणी-२)/शाखा 
अभियंता 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS - २०२३/प्र.क्र.(१८४/२०२३)/लपा 


3) स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


४ वरिष्ठ लिपिक 


Cc 


६ टंकलेखक 


) 
) 
५) कनिष्ठ लिपिक 
) 
) 


७ अनुरेखक 


८) वाहन चालक 


९) शिपाई 


१०) चौकीदार 


न A] co] 0 Oo}; A] -0 9८ 


एकूण = 92 पदे 


लघु पाटबंधारे विभाग,नाशिक 


१ कार्यकारी अभियंता 


२) उप कार्यकारी अभियंता 


3) कनिष्ठ अभियंता/शाखा अभियंता/ 
सहायक अभियंता (श्रेणी-२) 


४ सहायक आरेखक 


4) आरेखक 


) 
) 
६) संगणक 
७ विभागीय लेखापाल 


८) प्रथम लिपिक 


९) वरिष्ठ लिपिक 


१८) चौकीदार 


एकूण ३४ पदे 


३.१ 


लघु पाटबंधारे बांधकाम उप विभाग, 
घोटी 


१) सहायक अभियंता (श्रेणी-१)/उप विभागीय 
अभियंता 


2) सहायक अभियंता (श्रेणी-२)//शाखा 
अभियंता 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS - २०२३/प्र.क्र.(१८४/२०२३)/लपा 


८) वाहन चालक 


९) शिपाई 


१०) चौकीदार 


एकूण 5१८ पदे 


३.२ 


मुळा कालवा सर्वेक्षण उप विभाग, 
पांडाणे 


१) सहायक अभियंता (श्रेणी-१)/उप विभागीय 
अभियंता 


2) सहायक अभियंता (श्रेणी-२)/शाखा 
अभियंता 


3) स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


४ वरिष्ठ लिपिक 


Cc 


पु 


६ टंकलेखक 


) 
) 
) कनिष्ठ लिपिक 
) 
) 


७ अनुरेखक 


८) वाहन चालक 


९) शिपाई 


१०) चौकीदार 


व्या cof] जळे ©] 2] ता जं 


एकूण 5१८ पदे 


एकूण - ३४--१८--१८5 Wo पदे 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS - २०२३/प्र.क्र.(१८४/२०२३)/लपा 


शासन निर्णय : क्रमांक मुवाढ -२०२३/प्र.क्र. (१८४/२०२३)/लपा, 


जलसंपदा विभाग,मंत्रालय मुंबई-४०० ०३२,दिनांक:- २५.०४.२०२३ चे सहपत्र 
परिशिष्ट -ब 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 


अ.क्र. । विभागाचे / उपविभागाचे पदनाम पदांची पद धारकांचे नांव सेवा 
नांव संख्या निवृत्तीचा 
दिनांक 
१ लघु पाटबंधारे विभाग शिपाई ३ | १) श्री.विजय तुकाराम देशमुख । ३१.०५.२०२९ 
क्र.२ संगमनेर 
Qa. विकास दत्तात्रय जोशी ३१.०१.२०२७ 
3) निवृत्ती ज्ञानदेव देशमुख ३१.०५.२०२७ 
मजूर २ १ श्री.सोमनाथ वामनराव महाले । ३१.१२.२०२६ 
२ श्री.अशोक तुकाराम थोरात ३१.०५.२०३० 
एकूण पदे ०५ 
२ नांदुर मधमेश्वर प्रकल्प चौकीदार १ १ श्री. रामदास मोतीराम निकम | ३०.०६.२०२४ 
विभाग, नाशिक 
२.१ | पुल उप विभाग,नाशिक मजूर ६ ।" श्री. दिगंबर पांडुरंग कन्याळकर | ३१.०७.२०२३ 
२ श्री.मोरेश्वर दगडु भोयर २८.०२.२०२७ 
३) श्री.धनराज हरीभाऊ बोरकर ३१.१२.२०२४ 
8) श्री.ताराचंद सुदाम कुंभारे ३१.०७.२०२८ 
4) श्री. प्रमोद किसन बाईलमारे ३१.०८.२०३२ 
६ श्री. दौळत वामन डोळस ३१.०५.२०२४ 
एकूण पदे | oo | 


Digitally signed by REKHA AJIT BHAWAR 
R E K H A AJ | T DN: CN = REKHA AJIT BHAWAR, C = IN, S 
= Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = WATER 
RESOURCES DEPARTMENT 


BHAWAR 


Date: 2023.04.25 18:49:14 +05'30" 


(रेखा अ. भवार) 
कक्ष अधिकारी, जलसंपदा विभाग 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


